महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


सर्वसाधारण बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे. 


BRA आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/प्र.क्र. ७१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९.०८.२०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्यपार पाडताना होणा- 


या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने तसेच 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ दि.२९.७.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे अंतर्गत सर्वसाधारण बदलीस पात्र असलेल्या 


खालील तक्त्यात नमूद उप अभियंता (स्थापत्य) यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
a . | श्रीम. सारिका भुजजळ । पिंपरी चिंचवड नवनगर उप अभियंता, संकल्पचित्र 
विकास प्राधिकरण, पुणे इमारती विभाग, पुणे 
ग श्री. ए. आर. ठोंबरे सा.बां. उपविभाग क्र.२, जत | उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम 
सडक योजना, सांगळी 
३. | श्री. वि.म. ओहोळ सा.बां. उप विभाग, बारामती । उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, पुणे 
४. | श्री. अमोल अणासाहेब सा.बां. उप विभाग क्र.१, पुणे । सा.बां. उप विभाग, बारामती 
पवार 
प. श्री. सारंग वि. इनामदार | सा.बां. उप विभाग क्र.१, सा.बां. उप विभाग, जावळी 
सासवड 
६. श्रीम. दिपाली पोतदार । सा.बां. उप विभाग क्र.४, उप अभियंता, सा.बां. दक्षता 
पिंपरी चिंचवड पथक मंडळ, पुणे 
७. श्री. संदिप तुकाराम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास । उप कार्यकारी अभियंता, 
पाटील महामंडळ, पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
बीड 
८. | श्री. कृष्णांत गणपती सा.बां. उप विभाग, जावळी । मार्ग प्रकल्प उप विभाग, कराड 
निकम 


शासन आदेश क्रमांकः VOSIVA-2029/ प्र.क्र.9७१/सेवा-२, दिनांक 08.02.2029 


अ.क्र. । उप अभियंता यांचे नांव | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
९. । श्रीम शौलजा वसंतराव । संकल्पचित्र इमारती विभाग, | उप अभियंता, संकल्पचित्र पूल 
पाटील पुणे विभाग, पुणे 
| ०. | श्री. विलास ज्ञानदेव मार्ग प्रकल्प उप विभाग, वाई | अतिरिक्त स्वीय सहायक, 
घोरपडे जि.प. (उत्तर) विभाग, सातारा 
7 १. । श्री.प्रविण सुमंत उप अभियंता, मुख्य उप अभियंता, 
अभियंता, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
ग्रामसडक योजना कार्यालय, | पुणे 
पुणे 
१२. श्री. नागेश प्रकाश जाधव | सा.बां. उप घटक क्र.१, उप अभियंता, प्रधानमंत्री, 
सोलापूर ग्रामसडक योजना, सोलापूर 
१३. | श्री.आदित्य भोसले सा.बां. उप विभाग, शाहुवाडी | सा.बां.उप विभाग, गडहिंग्लज 
१४. श्रीम. चारुशिला विलास | उ.का.अ. रा.म. विभाग, पुणे | उप अभियंता, सा.बां. दक्षता 
चव्हाण पथक मंडळ, पुणे 
१५. | TSR. मुकडे उप अभियंता , प्रधानमंत्री ग्राम | सा.बां. उप विभाग, पंढरपूर 
सडक योजना, पुणे 
१६. श्री. डी. आर. भोसले सा.बां. उप विभाग, कोल्हापूर । सा. बां. उप विभाग, शाहूवाडी 
१७. | श्रीम. दिपाली वाणी पुणे महानगर प्रदेश विकास । उप अभियंता, सा.बां. दक्षता 
प्राधिकरण, पुणे पथक मंडळ, पुणे 
१८. | श्रीम. कोमल वसंत घोगरे | दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, | उप कार्यकारी अभियंता, 
पुणे राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे 
१९. | ait. महेश शिवाजी प्र.मं.ग्रा.स. योजना, सांगली | सा.बां. उप विभाग, कोल्हापूर 
कांजर 
२०. | श्री. सी.एन. ढगे, रा.म. उप विभाग, होटफळ  । उप कार्यकारी अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
सोलापूर 
२१. | Hl. एस.एस. कुपल जि.प. बांधकाम उप विभाग, । जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
माळशिरस इंदापूर 
२२. | ait. आर.बी. माळी उ.का.अ. सा.बां. दक्षिण जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
विभाग, कोल्हापूर गडहिंग्लज 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः VOSIVA-2029/ प्र.क्र.9७१/सेवा-२, दिनांक 08.02.2029 


अ.क्र. उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
२३. | at. डी.पी. डोगरे सा.बां. उप विभाग क्र.१, जत । उप अभियंता, प्रधानमंत्री 


ग्रामसडक योजना, सांगली 
(श्रीम. भारती बिराजे यांच्या कार्यकारी 


अभियंता पदावरील पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 

२४. श्री. ए.एस. केकरे सा.बां. उप विभाग, ठिराळा । सहायक अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां. मंडळ, कोल्हापूर 

२५. श्री. के.बी. पोवार उ.का.अ. मार्ग प्रकल्प उप सा.बां. उप विभाग, मिरज 


विभाग, शिराळा 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्‍त उप अभियंता (स्थापत्य) यांना 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण 
अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी 
लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे 
करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ 
मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः VOSIVA-2029/ प्र.क्र.9७१/सेवा-२, दिनांक 08.02.2029 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१५०१३०८०१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


qo. 
१: 


१२. 


१३. 


१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क ७ Digit ati Sachin 
DN: nt Of Maharasht ‘Public Work: 
Dep. 400032, st=MAHARASHTRA, 
5.4. 


'56cd7e1e1ea2a6f91922d 10f103cebd4479009 
2: 84] 
7 serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905 
ac h | n daSf33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2021.08.09 21:35:16 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/सातारा/कोल्हापूर 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (इमारती व पूल) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां. दक्षता पथक मंडळ, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोळापूर/सातारा/कोल्हापूर/सांगली/बीड 

सर्व संबंधित उप अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग यांच्यामार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


